नविन मंत्रीमंडळात समावेठा झालेल्या 


मा.मंत्री महोदयांना 


कार्यालयीन 


दालनाचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-२/२०२२/२२, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ: शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/२०२२/२२, दिनांक २४.८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक २४.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. मंगलप्रभात लोढा, मा. मंत्री (पर्यटन, 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, महिला व बालविकास), श्री. शंभुराज शिवाजीराव देसाई, मा. मंत्री 
(राज्य उत्पादन शुल्क), श्री. सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार, मा. मंत्री (वने, सांस्कृतिक कार्ये, मत्स्यव्यवसाय) व 
श्री. अब्दुल सत्तार, मा. मंत्री (कृषि) यांना वाटप केलेल्या दालनामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


दालन क्र. ५०१ व ५०२ 


अ.क्र मा. मंत्री महोदयांचे नाव यापूर्वी वाटप करण्यात आलेले नव्याने वाटप करण्यात आलेले 
दालन दालन 

मा. श्री. मंगल प्रभात लोढा, मंत्री | मंत्रालय मुख्य इमारत, २ रा मजला, । मंत्रालय मुख्य इमारत, 

दालन क्र. २०२, (मध्य बाजू) २ रा मजला, 

दालन क्र. २०१, (दक्षिण बाजू) 

मा. श्री. शंभुराज शिवाजीराव मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
देसाई, मंत्री ३रामजला, 3 रा मजला, 

दालन क्र. ३१७, ३१९ व ३२१ दालन क्र. ३०२, (मध्य बाजू) 
मा. श्री. सुधीर सच्चिदानंद मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मुनगंटीवार, मंत्री १ला मजला, १ला मजला, दालन क्र. १०१, 

दालन क्र. १०५ ते १०८ १०१-अ, १०१-ब, १०४ ते १०८ 
मा. श्री. अब्दुल सत्तार, मंत्री मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय विस्तार इमारत, 

५वा मजला, ५वा मजला, दालन क्र. 436, 


५३८ व ५४० 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२६१३००५२२४०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


SUVARNA 
GANESH GAWDE 


(सु. ग. गावडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-२/२०२२/२२ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


३) 
) 
) 
) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


८) x 


4 


G & 


सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo) गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) सर्व मंत्राळयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

१२) सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


wen 


१३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां.)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 

१७) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८) उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

१९) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

२०) मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

२१) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


